RNI No. MAHBIL /2009 /31747 
Reg . No. MH /MR /South - 326 /2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ६, अंक २३ ] 


मंगळवार , जून २४ , २०१४ / आषाढ ३, शके १९३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक १७१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ . 

क्रमांक एमएसए.०६ / २०१४ / प्र.क्र .१७४ / कामगार - १० . - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ ( सन १९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. ) च्या कलम ६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून व कामगार आयुक्त यांनी निर्गमित केलेल्या क्रमांक दुकाने /मुंदवआ / निलंबन / २०१४ / कार्यासन - १३ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१३ च्या 
अधिसूचनेतील मुद्दा क्र . ८ अधिक्रमित करुन, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० (१) ११( १) ( अ), १६, १८, १९(१ ) व २३ 
खालील तरतुदी राज्यात रमजान या सणाच्या कालावधीत दिनांक २९ जून २०१४ ते दिनांक २९ जुलै २०१४ या कालावधीकरीता खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून स्थगित करीत आहे : 


१. उक्त अधिनियमातील कलम १०( १), ११( १)( अ), १६, १८, १९( १) व २३ या कलमांखालील तरतुदी या दिनांक २९ जून २०१४ ते २९ 
जुलै २०१४ ( दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीसाठी स्थगित राहतील. 

२. कोणत्याही कामगारास उक्त अधिनयमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित केलेल्या कामाच्या तासापेक्षा अधिक वेळ करणे भाग 
पडल्यास . 

( अ) त्याची विहित नोंदवहीमध्ये नोंद घेण्यात यावी, आणि 

( ब ) अतिकालिक कामाबद्दलचा मोबदला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कमी नसावा . 
३. दुकाने, रेस्टॉरंट, खाद्यगृहे आणि निवासी हॉटेल्समधील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासापेक्षा अधिक असणार नाहीत . 
४. विहित साप्ताहिक सुट्ट्यांचा लाभ न मिळाल्यास , 


भाग एक - ल -१७१- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून २४ , २०१४ / आषाढ ३, शके १९३६ 


( अ) प्रत्येक कामगारास त्याबदल्यात वर नमुद स्थगित कालावधी संपल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत तेवढ्याच बदली रजा देण्यात 
येतील. आणि 

( ब ) प्रत्येक कामगारास उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित केलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने सुट्ट्यांच्या दिवशी 
केलेल्या कामाबद्दल अतिकालिक वेतन देण्यात येईल . 

५ . दुकाने , रेस्टॉरंट , खाद्यगृहे आणि निवासी हॉटेल यांना दिवसातील कोणतेही १४ तास त्यांची आस्थापना उघडी ठेवण्याचे स्वातंत्र्य 
असेल . 

६ . कोणत्याही महिला कामगारास रात्रौ ९- ३० वा. नंतर काम करण्यास फर्मविण्यात येणार नाही . 

७. उक्त अधिनियमाच्या कलम २( ३३) मध्ये विहित केलेल्या कोणत्याही अल्पवयीन व्यक्तीस सायंकाळी ७-०० वा . नंतर काम करण्यास फर्मविण्यात 
येणार नाही . 

८. प्रत्येक कामगारास सलग ५ तास काम केल्यानंतर १ तासाची विश्रांती देण्यात येईल . 
९. वरील अटी व शर्तीव्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी यथास्थिती लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . म . बाविस्कर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून २४ , २०१४ / आषाढ ३, शके १९३६ 


3 


In pursuance of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. BSE - 06 /2014 /CR - 174 /Lab - 10 , 
dated 24th June 2014 is hereby published under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 24th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SHOPS AND EXTABLISHMENT ACT, 1948 . 

No. MSA -06 / 2014 /CR - 174 /Lab - 10 . - In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Maharashtra 
Shops and Establishment Act, 1948 ( Bom . LXXIX of 1948 ), hereinafter referred to as the said Act, and in 
suprression of point No.8 of the notification issued by Commissioner of Labour, vide No . Shops/BSAE /Suspend/ 
2014 /Karyasan - 13 , dated 28th November 2013 the Government of Maharashtra hereby suspends the operation 
of provisions of Sections 10 ( 1), 11( 1 )(a ), 16 , 18 , 19 ( 1) and 23 of the said Act for the State of the Maharashtra 
on account of the festivals , i.e . Ramjan for period from 29th June 2014 to 29th July 2014 subject to the 
following terms and conditions . 

1. The suspension of provisions of sections 10 ( 1), 11( 1)(a ), 16 , 18 , 19( 1) and 23 of the said Act shall 
remain in operation for the period from 29th June 2014 to 29th July 2014 ( including both days ). 

2 . If any employee is made to work more than the usual working hours as specified in Section 63 of 
the said Act , 

(a ) It must be noted in prescribed register, and 

(6 ) Rates of wages for overtime work shall not be less than the rates fixed under Section 63 of 
the said Act. 

3 . Working hours of the shops, restaurants, earting houses and residential hotels on any day should 
not exceed 14 hours. 
4. If benefit of weekly holiday is not available, 

(a ) Compensatory holiday shall be given within 3 months from the end of above festival day , and 

(6 ) Overtime for the working done on a holiday shall be paid as per the rates fixed under Section 
63 of the said Act. 

5 . shops, restaurants, eating houses and residential hotels shall be free to remain open for any 14 
hours of the day. 

6 . No woman shall be required or allowed to work after 9 - 30 P .M . 

7. No young person as defined in Section 2 (33) of the said Act shall be required or allowed to work 
after 7 -00 P . M . 

8 . Every employee should be given a rest period of 1 hour after 5 hours of continuous work . 
9 . Other than these terms and conditions , all the provisions of this Act shall applicable to the establishment. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . M . BAWISKAR , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


